कारागृह विभागांतर्गत निवासी व कार्यालयीन 
इमारतीच्या बांधकामास प्रशासकीय व सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जेएलएम-१२१६/प्र.क्र.२८९/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मार्च, २०१८. 


१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरिक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.अपोमसंवकामवनि/पुणे/१६१४/०४६६/कक्ष-८, दिनांक ०५/१०/२०१६ 

२) शासन निर्णय क्र.जेएलएम-१२१६/प्र.क्र.२८९/तुरुंग-२, दिनांक ०७/०२/२०१८ 

३) शासन शुध्दीपत्रक क्र. जेएलएम-१२१६/प्र.क्र.२८९/तुरुंग-२, दिनांक १५/०२/२०१८ 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील नवीन कारागृह व सध्या असलेल्या सर्व कारागृहाशी निगडीत इमारतीचे बांधकाम / 
दुरुस्तीची कामे पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत करण्याबाबत संदर्भ क्र. २ व ३ येथील 
दिनांक ७/२/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये व १५/२/२०१८ च्या शुध्दीपत्रकान्वये मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. या कामाकरिता नवीन उपलेखाशिर्ष निर्माण करण्यास काही कालावधी लागत असल्याने सदर शासन 
निर्णयास पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२८१२२४५८०८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Siddharth Vidyadhar 0८7 ct rol aN 


2.5.4.20=18¢12¢8352414c8a8937fd0998c9ca8d81 b7ea489acfd97 1 bb6éd 


950e8d1d54f, 


D ha ndore INumber=5d16166df09e1 1 1cba9c7d5e4e321b340111df7b21cSbOff 
f0be638e80ea9a ib, ‘Siddharth Vidyadhar Dh. 


Date: 2018.03.28 12:26:57 +05'30' 


(सि.वि.धांडोरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


पोलीस महासंचालक (कारागृह), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.३२. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, वरळी, मुंबई 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह), दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पुणे, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)/औरंगाबाद, 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर, 


Cc 40 A -0 


Cc 
es 


on SG © 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१२१६/प्र.क्र.२८९/तुरुंग-२ 


१०. सर्व कारागृह अधिक्षक, महाराष्ट्र राज्य 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई, 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१४. अवर सचिव (कार्यासन-१४६१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१५. अवर सचिव, वित्त विभाग, (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१६. उप सचिव/अवर सचिव (पोल-७/बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१७. निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


